मोटार वाहन निरिक्षक 
यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१३३/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ मे, २०२३. 


संदर्भ :- १) परिवहन आयुक्त यांचे क्र. पआका/परिवहन आयुक्त/कार्या.८/ना.ओ.चौ.अ./ 
न.क्र.०८/२०२३/जा.क्र.२५(गो), दिनांक २५.०४.२०२३ चे पत्र. 
२) पोळीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे क्र.पोआना/वाचक/२०२३-११९ नागपूर शहर, 
दिनांक ०३.०४.२०२३ चा अहवाल. 


शासन आदेठा:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील पत्र व क्र.२ येथील अहवालास अनुसरुन तसेच महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
खालील तक्त्यामध्ये नमूद मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना खालील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


am | अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

oat | २ 3 8 

¥ श्री. राजु मुरलीधर | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, | प्रादेशिक परिवहन 
नागरे, मोटार | नागपूर (ग्रामीण) कार्यालय, औरंगाबाद. 
वाहन निरीक्षक 


२. श्री. राजु मुरलीधर नागरे, मोटार वाहन निरीक्षक यांना अकार्यकारी स्वरुपाची कामे 
असलेल्या पदावर पदस्थापना देण्याची कार्यवाही परिवहन आयुक्त यांनी करावी. 

३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

४. संबंधित अधिकारी यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१३३/परि-३ 


8. सदर BWA आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२४१७३४४८६६२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
IN: c: 


JAYSEN JAYPRAKASH DEP Ieee INO cM 
INGOLE 


॥06040 


ABD64F666519350065AB, 
QEECEEAS7A822C9D8CCAC 
॥४ JAYPRAKASH INGOLE 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
७. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण). 
८. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद. 
९. श्री. राजु मुरलीधर नागरे, मोटार वाहन निरिक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण). 
१०. निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


